वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग 
दुसरा- कारागृह विभागाच्या क्षेत्रीय प्रमुखाच्या 
वित्तीय अधिकारात वाढ करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमआयएस १०१९/प्र.क्र. ५१/२०१९/अर्थसं-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक:- १७ जुले, २०१९ 


वाचा:- १) अपर पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे क्र. कारखाना/वार्षीक मागणी / खरेदी समिती/१०५/ 
कक्ष-१०/१०५, दिनांक ४.०१.२०१७, चे पत्र 
२) गृह विभाग नस्ती क्र. जेएलएम ०११७/प्र.क्र. ०५/तुरुंग-२ 


प्रस्तावना:- 

कारागृह विभागाकडून वस्तुंच्या विक्रीसाठी खर्चीत निधी वित्तीय अधिकारांपेक्षा जास्त 
असल्याने अनियमितता होत आहे. याबाबत कोषागार कार्यालयाकडून वेळोवेळी आक्षेप घेण्यात 
येतात. तसेच वित्तीय अधिकारांपेक्षा अतिरिक्‍त निधी खर्च केल्यामुळे महालेखापाल यांच्या लेखा 
परीक्षणात गंभीर आक्षेप घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यास्तव वित्तीय अनियमितता 
टाळणेकरिता प्रशासनात गतीमानता आणणेकरिता कारागृह विभागाच्या क्षेत्रीय प्रमुखांच्या वित्तीय 
अधिकारात वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 

कारागृह विभागाच्या क्षेत्रीय प्रमुखांना खालीलप्रमाणे वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यास 
शासनाची मंजुरी देण्यात येत आहे. 


भाग दुसरा 
अ.क्र. | नियम | प्रचलित वित्तीय | अधिकाराचा वापर | अस्तित्वात । प्रदान अटी 
क्रमांक | weird वर्णन करण्यास सक्षम । असलेली । करण्यात 
असलेले प्राधिकारी | वित्तीय येत 
शक्तीची | असलेले 
मर्यादा । वित्तीय 
अधिकार 
डि २ ३ 1 ८६ ५ & | 8 
४५ १६९ | आस्थापनेच्या १) प्रशासनिक | पूर्ण पूर्ण खरेदीसंदर्भात 
दैनंदिन विभाग अधिकार | अधिकार | सदर 
उपयोगाकरिता  ?) विभाग प्रमुख प्रतिवर्षी रु. प्रतिवर्षी | नियमाच्या 
आव्यक असणारे ५०.०० लक्ष रु. १ | स्तंभ-६ मध्ये 
उपकरण, पर्यत कोटी ।नमूद अटी 
साधनसामग्री आणि पर्यत लागू होतील. 
उपकरण संच ३) प्रादेशिक प्रतिवर्षी रु. | प्रतिवर्षी 
दैनंदिन वापरात | कार्यालय प्रमुख | २५.००लक्ष | रु. 
ठेवण्यासाठी पर्यंत ५०.०० 
आव्यक असलेले लक्ष 
(बांधकामासाठी पर्यंत 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस १०१९/प्र.क्र. ५११/२०१९/अर्थसं-१ 


आव्यक ४) कार्यालय प्रमुख | प्रतिवर्षी रु. प्रतिवर्षी 
असलेल्या १०.०० लक्ष | रु. 
भांडाराव्यतिरिक्‍्त) पर्यंत २५.०० 
उपभोग्य लक्ष 
(कंज्युमेबल) भांडार पर्यंत 
सामान विकत 
घेण्यास मंजुरी देणे 
(शासकीय 
वाहनांचा/स्टाफ 
कारचा यात 
अंतर्भाव राहणार 
नाही.) 


षु. 


हे आदेश शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 
प्रस्तुत प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या उपलब्धतेच्या 
अधीन राहतील. 
प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र. ५१/१९/व्यय-८, दिनांक ४.०२.२०१९ च्या 
अनौपचारिक संदर्भान्वये (क्र. जेएलएम ०११७/प्र.क्र. ०५/तुरुंग-२ या नस्तीवर) प्राप्त 
झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७१७१६५४३४२५२९ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sunil J Sovitk 
f Maharasht Home 
Depart postalCode=400032, st=Mah 
4.20=eb8ad070bfe5fedb8636c8af0 1 9b6dSb7aee194a64475 
1 | | OVI a [| 6d9cb854a5f398ccf 
ber=a1caa5c3fca3d18d9c61 102c13b0f35f753257759 
705f84374415fa099af3556, cn=S 


सोवितकर 9.92.19 15:36:39 +05'30' 


(सुनिल ज. सोवितकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

. afer व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई 
. वित्त विभाग (अर्थ-११/व्यय-७/व्यय-८/विनियम), मंत्रालय, मुंबई 

. गृह विभागातील सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, 

. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 


१०. अपर मुख्य सचिव (अ. व सु.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
११. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 
१२. निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


